महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन, जि. ठाणे 
येथे दि. २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी आयोजित २६ 
व्या जिल्हा न्यायाधीश परिषदेकरीता येणा-या 
खर्चास मंजुरी देणेबाबत... 
महाराष्ट्र हासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक१९२२/प्र.क्र.६६/कार्या.९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १७ ऑगस्ट, २०२२ 


पहा: १. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.जोती/२६०१/२०२२/२७५, 
दि.१६.०६.२०२२ 
२. महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन, जि. ठाणे यांचे पत्र क्र.मन्याअ/उत्तन/९४०/२०२२, 
दि.१५.०७.२०२२ 
३. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.जोती/२६०१/२०२२/३६७, 
दि.०४.०८.२०२२ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांची २६ वी परिषद दि.२७.०८.२०२२ रोजी महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व 
भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि. ठाणे येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर 
परिषदेकरिता आवश्यक खर्चास मान्यता देऊन निधी संक्षिप्त देयकाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची विनंती संदर्भीय 
पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याची बाब शासन स्तरावर 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
दि. २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, 
उत्तन, जि. ठाणे येथे २६ वी जिल्हा न्यायाधीश परिषद आयोजित करण्यासाठी एकूण रु.१७,५०,०००/- (रुपये सतरा 
लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतक्या खर्चास व सदर रक्कम संक्षिप्त देयकावर काढण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
या शासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे: 
(१ शासन परिपत्रक क्र. मुंविनि-१०१६/प्र.क्र.३८/१७/विनियम, दि.१८.१२.२०१७ मधील सूचनेनुसार 
(२०१४ ०२०७) या लेखाशीर्षाखाली दि.३०.०६.२०२२ यापूर्वीची तपशिलवार देयके प्रलंबित नाहीत. 
(२ दि.३०.०६.२०२२ नंतर संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या सर्व तपशिलवार देयकांचा तत्परतेने निपटारा 
करण्यात यावा. 
(३) यासंक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात यावे. 
(3) खर्च नियमित देयकाद्वारे करणे शाक्य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढणे 
अनिवार्य आहे. 
(५ या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक विहित मुदतीत सादर करण्याची व्यक्‍तिगत 
जबाबदारी उपसंचाळक आणि आहरण व संवितरण अधिकारी, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, 
उत्तन, जि. ठाणे यांची राहील. 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार याकरीता निधी उपलब्ध आहे. 
सदर रक्कम परिषदेच्या कमाल १० दिवस पूर्वी संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्यात यावी. 
सदर खर्च केवळ परि. क्र. २ येथील मंजूर करण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठीच करण्यात 
यावा. 


-*« . > 
Nn S&S ४ 
a 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक१९२२/प्र.क्र.६६/कार्या.९ 


२. मंजूर केलेल्या खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे: 
अ.क्र बाब मंजूर खर्च 
१ | स्टेशनरी साहित्य व झेरॉक्स प्रतीवरील खर्च २,००,०००/- 
२ | उपस्थित न्यायाधीशांकरीता चहा, नाश्‍ता, जेवणावरील खर्च ६,००,०००/- 
30 न्यायाधीशांना परिषदेस उपस्थित राहण्याकरीता नेमून २,५०,०००/- 
देण्यात आलेल्या शासकीय वाहनांवरील पेट्रोल खर्च 
४ ।साऊंडसिस्टम, फोटो/व्हिडिओ वरील खर्च २,५०,०००/- 
५ | उपस्थित कर्मचा-यांच्या जेवणावरील खर्च २,००,०००/- 
६ | संकीर्ण खर्च २,५०,०००/- 
एकूण खर्च १७,५०,०००/- 
३. सदर परिषदेचा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत),१०५, दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०५)(०१)- न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था (अनिवार्य), सांकेतांक २०१४ ०२०७, १३-कार्यालयीन 
खर्च" या लेखाश्रीर्षाखाली सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9४१/ २०२२/ 
व्यय-५ दि.२०.०७.२०२२ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७०/२०२२/विनियम, दि.२५.०७.२०२२ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१७११५६१७९४१२ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
ण 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 


JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 


Jt ., st=Maharashtra, 

2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d4 
NITIN V JIWANE i= 

pseudonym=00D295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 

serialNumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00 


er 
892E5D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 
Date: 2022.08.17 12:03:52 +05'30' 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई, 


३. सहसंचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, 


जि. ठाणे, 
४. महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक१९२२/प्र.क्र.६६/कार्या.९ 


५. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. ठाणे, 

८. वित्त विभाग, व्यय-५/विनियम, 

९. विधि वन्याय विभाग का.२३/२४/२५, 

१०. निवडनस्ती/का.९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


